विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र 
विकास मंडळाकरीता सन २०१९-२० या 
आर्थिक वर्षाकरीता उपलब्ध “विशेष निधी” 
(Special Funds) वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-विमंका-२०१८/प्र.क्र. ३१/का.१४१६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ३१ मार्च, २०२० 


वाचा:- 
१. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.माविमि-२०१०/प्र.क्र.८१/का.१४१८, 
दिनांक १९ जुले, २०११ 
२. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.माविका-२०१२/प्र.क्र.६९/का.१४१८, 
दिनांक १२ जुले, २०१२ 
३. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.माविका-२०१३/प्र.क्र.४/का.१४१८, 
दिनांक २४ जुले, २०१३ 
४. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.विमंका २०१८/प्र.क्र.३३/का.१४१६, 
दिनांक २३ जुले, २०१९ 
५. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.विमंका-२०१८/प्र.क्र.३१/का.१४१६, 
दिनांक १६ मार्च, २०२०. 
प्रस्तावना:- 


विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांना सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षाकरीता “विशेष निधी” (Special Funds) देण्याबाबत राज्य शासनाच्या प्रस्तावाबाबत 
मा. राज्यपाल महोदयांनी दिलेल्या निदेशञांनुसार विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास 
मंडळांकरीता “मानव विकास कार्यक्रम” (Human Development Programme) अंतर्गत 
जिल्हा/तालुका स्पेसिफिक योजनांकरीता “पुरक स्त्रोत” (Supplementary Resources) म्हणून 
प्रत्येकी रू. ५०.०० कोटी याप्रमाणे एकूण रू.१५०.०० कोटी इतका “विशेष निधी” (Special Funds) 
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता उपलब्ध करण्याबाबत संदर्भ क्र.४ येथील नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.विमंका-२०१८/प्र.क्र.३३/का.१४१६, दिनांक २३ जुले, २०१९ अन्वये घेण्यात आला 
आहे. प्रस्तुत शासन निर्णयास अनुलक्षून व संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडून देण्यात आलेल्या 
“प्रशासकीय मान्यते” च्या अनुषंगाने “मानव विकास कार्यक्रम” (Human Development 
Programme) अंतर्गत निवडलेल्या तालुक्यांमध्ये निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांकरीता संदर्भाधीन नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.विमंका-२०१८/प्र.क्र.३३/का.१४१६, दिनांक २३ जुले, २०१९ अन्वये “मानव 
विकास कार्यक्रम (Human Development Programme)” अंतर्गत जिल्हा/तालुका स्पेसिफिक 


शासन निर्णय क्रमांकः विमंका-२०१८/प्र.क्र. ३३/का.१४१६ 


योजना (District/ Tehsil Specific Scheme) करिता “UND स्रोत” (Supplementary 
Resources) म्हणून प्रत्येकी रू. ५०.०० कोटी याप्रमाणे एकूण W.940.00 कोटी इतका “विशेष 
निधी” (Special Funds) अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पित “विशेष निधी” 
(Special Funds) पैकी संबंधित जिल्हाधिकारी (District Collector) यांच्याकडून दिलेल्या 
“प्रशासकीय मान्यते (Administrative Approval)” नुसार नियोजन विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक 
१६ मार्च, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रू.१२०.६०५३ कोटी (रूपये VHal वीस कोटी साठ 
लक्ष JIA So फक्त) इतका निधी संबंधित जिल्हाधिकारी (District Collector) यांना वितरित 
करण्यात आला आहे. आता जिल्हाधिकारी (District Collector), यवतमाळ, नागपूर, गोंदिया व 
चंद्रपूर यांच्याकडून दिलेल्या “प्रशासकीय मान्यते (Administrative Approval)” नुसार सोबतच्या 
“विवरणपत्र-अ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे एकूण रु.१३.०७८२ (रूपये तेरा कोटी सात लक्ष Aah 
हजार फक्त) इतका निधी जिल्हाधिकारी (District Collector), यवतमाळ, नागपूर, गोंदिया व 
चंद्रपूर यांना वितरित करण्यात येत आहे. 


२. “मानव विकास कार्यक्रम (Human Development Programme)” अंतर्गत जिल्हा/ 
तालुका स्पेसिफिक योजनांकरीता “पूरक स्त्रोत” (Supplementary Resources) म्हणून हा निधी 
वापरावयाचा असून “आयुक्‍त, मानव विकास, औरंगाबाद” (Commissioner, Human 
Development, Aurangabad) व जिल्हाधिकारी (District Collector), यवतमाळ, नागपूर, गोंदिया 
व चंद्रपूर यांनी निधी खर्च करताना संदर्भाधीन शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे 
पालन करावे. जिल्हाधिकारी (District Collector), यवतमाळ, नागपूर, गोंदिया व चंद्रपूर यांनी 
विहित मर्यादेत खर्च करावा व मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. सन 
2098-2020 या आर्थिक वर्षाकरीता जिल्हाधिकारी (District Collector), यवतमाळ, नागपूर, 
गोंदिया व चंद्रपूर यांना वितरित केलेल्या “विशेष निधी” (Special Funds) चा खर्च “मागणी क्रमांक 
ओ-१०, ४५१५-इतर ग्रामविकास कार्यक्रमांवरील भांडवली खर्च, ००, १०२-सामूहिक विकास, 
(००)(०२) वैधानिक विकास मंडळांचा क्षेत्रांतर्गत विकास कार्यक्रम (कार्यक्रम)(दत्तमत) (४५१५ ००३९) 
५३-मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता उपलब्ध 
अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांकरिता “मागणी क्रमांक ओ-१०, 
४५१५-इतर ग्रामविकास कार्यक्रमांवरील भांडवली खर्च, ००, १०२-सामूहिक विकास, (००)(०२) 
वैधानिक विकास मंडळांचा क्षेत्रांतर्गत विकास कार्यक्रम (कार्यक्रम)(दत्तमत) (४५१५ ००३९) ५३-मोठी 
बांधकामे” या लेखाशिर्षातर्गत झालेला खर्च व प्रधान महाळेखापाल कार्यालय, मुंबई/नागपूर यांनी 
नोंदविलेला खर्च याबाबतचा ताळमेळ जिल्हाधिकारी (District Collector), यवतमाळ, नागपूर, 
गोंदिया व चंद्रपूर यांनी विहित वेळेत पूर्ण करून खर्चाचा अहवाल “आयुक्त, मानव विकास, 
औरंगाबाद” (Commissioner, Human Development, Aurangabad) यांचेमार्फत शासनास 
सादर करावा. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमंका-२०१८/प्र.क्र. ३३/का.१४१६ 


v. “आयुक्‍त, मानव विकास, औरंगाबाद” (Commissioner, Human Development, 
Aurangabad) यांनी सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी (District 00॥8०0) यांच्याकडून “विशेष निधी” 
(Special Funds) मधून झालेल्या खर्चाची “उपयोगिता प्रमाणपत्रे ((11॥291071 Certificate)” प्राप्त 
करून ती नियोजन विभागाकडे सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. 


ष्‌. “आयुक्‍त, मानव विकास आयुक्‍तालय, औरंगाबाद” (Commissioner, Human 
Development, Aurangabad) यांनी सन 2098-20 या आर्थिक वर्षाकरीता विदर्भ, मराठवाडा व 
उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांकरीता “मानव विकास कार्यक्रम (Human Development 
Programme)” अंतर्गत जिल्हा/तालुका स्पेसिफिक योजनां (District/ Tehsil Specific Scheme) 
करिता “पूरक स्त्रोत” म्हणून उपलब्ध एकूण W.940.00 कोटी “विशेष निधी” (Special Funds) 
मधून घेण्यात आळेली कामे, विनियोग झाळेला निधी व मानव विकास निर्देशांक (Human 
Development Index) मध्ये झाळेली वाढ याबाबत जिल्हाधिकारी (District Collector) यांच्याकडून 
अहवाल संकलित करावेत. त्यानुषंगाने, सदर योजनेंतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या 
फलनिष्पत्तीबाबत निरिक्षणे नोंदवून सविस्तर अहवाल तयार करून दिनांक ३१ मे, २०२० पूर्वी 
नियोजन विभागाकडे सादर करावा. 


६. वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ७०/२०२०/व्यय-८, दिनांक २७/०२/२०२०, 
अनौपचारिक संदर्भ क्र. ८९/२०२०/कोषा प्रशञा-५,दिनांक ०६/०३/२०२० व अनौपचारिक संदर्भ क्र. 
४१/अर्थ-१६, दिनांक ११/०३/२०२० अन्वये प्राप्त मान्यतेस अनुसरून हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


७. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००३३११७४५३८३६१६ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Maya Roop ४०५५१९० 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Planning Department, 
y postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=6feaef8191 e4a5cf8313409176214c1 bbb386df214f40eb3db528e6ea1 
853991, 
serialNumber=60b30444f3b7ad8 1b2f32912506b69de2a01b84759943289cSb 
a S U e (0 29755e4712c40, cn=Maya Roop Vasudeo 
Date: 2020.03.31 17:54:05 +05'30' 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
> 


प्रत, 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

. मा. सभापती/उप सभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
मा. राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई 
सर्व मा. मंत्री/मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


eon SG & 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमंका-२०१८/प्र.क्र. ३३/का.१४१६ 


१०. मा. अध्यक्ष, विदर्भ विकास मंडळ, नागपूर 

११. मा. अध्यक्ष, मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद 

१२. मा. अध्यक्ष, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ, मुंबई 

१३. मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, मुंबई 

१४. सर्व सन्माननीय राज्यसभा /लोकसभा सदस्य 

१५. सर्व सन्माननीय विधानपरिषद / विधानसभा सदस्य 

१६. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

१७. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

१९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
२०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
२१. आयुक्‍त (मानव विकास), मानव विकास आयुक्तालय, पहिला मजला, बाबा पेट्रोल 
पंपाजवळ, अदालत रोड, औरंगाबाद 

२२. सर्व विभागीय आयुक्त, 

२३. सर्व जिल्हाधिकारी, 

२४. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

२५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२६. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

२७. सदस्य सचिव, विदर्भ विकास मंडळ, नागपूर 

२८. सदस्य सचिव, मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद 

२९. सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ, मुंबई 

३०. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

३१. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

३२. उप संचालक, नगर पालिका प्रशासन, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय 
३३. सर्व उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय 

३४. सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, महाराष्ट्र 
३५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र 

३६. सर्व सह/ उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३७. उप सचिव (व्यय-८/कोषा प्रशा/ अर्थ १६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३८. उप सचिव (का. १४१८), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३९. सर्व कार्यासन अधिकारी, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४०. निवड नस्ती, का. १४१६, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


मम समम ल 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमंका-२०१८/प्र.क्र. ३३/का.१४१६ 


(शासन निर्णय क्र. विमंका २०१८/प्र.क्र.३३/का. १४१६, दिनांक ३१ मार्च, २०२० चे सहपत्र) 


विवरणपत्र-अ 
(रु. लाखात) 
तालुक्यांची वितरित 
अ. aa तालुक्यांची । प्रश्ञासकीय ताता 
as जिल्ह्याचे नाव र रक्‍कम | करावयाचा 
र संख्या | मान्यता रक्‍कम 
निधी 
हि ति २ ३ 8 4 
विदर्भ विकास मंडळ, नागपूर 

Ea यवतमाळ 8 84.04 84.04 
२ | नागपूर २ १५५.०० १५५.०० 
३ | गोंदिया डं २६३.७५ २६३.७५ 
४ | चंद्रपूर ४ १४४.०२ १४४.०२ 
एकूण विदर्भ विकास मंडळ, नागपूर २३ १३०७.८२ १३०७.८२ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


